राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ मधील अखर्चीत 
= ११.६७ कोटी निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १८ जुले, २०१८ 


वाचा : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र. क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३.०४.२०१७ 
२. कृषि व सहकारीता विभाग, केंद्रिय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ७-१/२०१७- 
आरकेव्हीवाय, दि. १५.०५.२०१७ 
३. कृषि व सहकारीता विभाग, केंद्रिय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१७ 
आरकेव्हीवाय/३, दि. १६.०६.२०१७ 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र.२३/राकृवियो कक्ष, दि.३.७७.२०१७ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/राकृवियो कक्ष, दि.३.१०.२०१७ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: राकृवि ०८१७/प्र.क्र .९५/राकृवियो कक्ष, 
दि.२४.१०.२०१७ 
७. कृषि व सहकारीता विभाग, केंद्रिय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१७- 
आरकेव्हीवाय/३, दि.३१ जानेवारी, २०१८ 
८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/राकृवियो कक्ष, दि.१.३.२०१८ 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८१७ .क्र.प्र/९५/राकृवियो कक्ष, दि.३१.३.२०१८ 
१०.वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
११.कृषि व सहकारीता विभाग, केंद्रिय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ७-३/२०१८- 
आरकेव्हीवाय, दि. ०२.०५.२०१८ 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राकृवियो) केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणाच्या 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेस सन २०१७-१८ करिता अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्याचा ₹ ३९.३७ कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर केले होते व त्यापैकी प्रत्यक्ष 
एकूण ₹३६.८६ कोटी निधी राज्यास उपलब्ध करुन दिला होता, आणि त्यापैकी केंद्र हिस्याचा ₹ २९.८६ 
कोटी व समरुप राज्य हिस्याचा ₹१९.९१ कोटी निधी संदर्भ क्र. ५, ८, ९ येथील शासन निर्णयान्वये 
आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरित करण्यात आलेला आहे. 


सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाने प्रत्यक्ष वितरीत केलेल्या केंद्र हिस्स्याच्या ₹ ३६.८६ कोटी 
निधीपैकी ₹ ७ कोटी निधी दि. ३१/०३/२०१८ रोजी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याने तो 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/१४-ओ 


वितरीत करता आला नाही. सबब, केंद्र हिस्याच्या ₹ ७ कोटी व राज्य हिस्स्याच्या ₹ ४.६७ कोटी असा 
एकूण ₹ ११.६७ कोटी निधीचे वितरण अद्याप बाकी होते. संदर्भाधिन दि. २ मे, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
सदर अखर्चीत निधी पुनरजिवित (Revalidation) करुन चालू वर्षात विनियोग करण्यास केंद्र शासनाने 
मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र व राज्य हिस्स्याचा मिळून एकूण ₹ ११.६७ कोटी निधी राकृवियो 
अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांवर चालू वर्षामध्ये खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


१. सन २०१७-१८ मधील राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा मिळून ₹ ११.६७ कोटी निधी (रुपये अकरा 
कोटी सदुसष्ट लाख फक्त) सन २०१८-१९ या वर्षात पुनर्जिवित करुन आयुक्त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीचे केंद्र व राज्य 
हिस्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे- 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्ग एकूण 
क्र. राज्य हिस्सा (४०%) | केंद्र हिस्सा (६०%) 
9. | . | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ७.०० ४.६७ ११.६७ 


२. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती करिता वितरीत 
केलेला केंद्र हिस्याचा ₹७.०० कोटी (रुपये सात कोटी फक्त) आणि राज्य हिस्याचा ₹ ४.६७ कोटी 
निधी (रुपये चार कोटी सदुसष्ट लाख फक्त) सन २०१८-१९ करिता पुढील लेखाशिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक टी -५ मागणी क्रमांक टी -५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(09) (२८) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय | 09- जनजाती उपयोजनेंतर्गत योजना 


phe कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य | (09) (२९) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
(२४०१ ॥७४४) (२४०१ AW43) 
३३-अर्थसहाय्य ३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या ₹ ११.६७ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण 
व वितरणाकरिता सहायक संचाळक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे . 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/१४-ओ 


४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध झालेली ₹ ११.६७ कोटी रक्‍कम कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय WASH लेखा खाते (Personal Ledger Account) 
मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी संबंधित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध 
अंमलबजावणी यंत्रणांना PEMS प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात यावा. 


५. या झासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता पुढील 
अंमलबजावणी यंत्रणांना ₹११.६७ कोटी निधी वितरीत करण्यात येत असून त्याबाबतचा प्रकल्प 
निहाय तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केला आहे व त्याचा 
गोषवारा पुढीलप्रमाणे :- 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ.क्र वितरीत निधीचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशील वितरीत निधी 
१ आयुक्त (कृषि) ९.१७ 
२ | आयुक्त (पशुसंवर्धन) २.५० 
एकूण ११.६७ 


६. या शासन निर्णयान्वये केवळ 'अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून 
त्याचा विविध मंजूर प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी विनियोग करावा. 


७. हा झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि. 
०२.०४.२०१८ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार, आणि आदिवासी विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१४५९/का.६, दि.०६ जून, २०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं-६९/अर्थ-१९, 
दि. २२ जून, २०१८ अन्वये, सन २०१७-१८ मधील अखर्चीत निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षाकरिता 
खर्च करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे . 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१८१४५७२२३६०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digit signed by Shrikant Chandrakant Andg 
rf 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Shrikant 


A id ADF , 
100९400032, st=M 
C h d k 2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d 
Vandaraka nt 482b 1 beeOfffaa62085c34db6bfd 
सहपत्र पत्र . परिशिष्ट TSC ST serial INumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d 
ह ढ = A n d g e 7ce74cffd3a95f2ac3c192€9c991f358271 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
२. मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/१४-ओ 


४. मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१४.महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 

१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषिआयुक्तालय, पुणे 

१८. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


परिशिष्ट - अ 


कृषी, पश्ुसंवधेन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि -०८१७/प्र.क्र.९५/राकृवियो कक्ष, दि.१८/०७/२०१८ चे सहपत्र 


वर्ष- २०१८-१९ (रक्‍कम ₹ कोटी) 
प्रकल्पांची म या शासन निर्णयान्वये 
प्रकल्पांची मंजूर / चालू वर्षीच्या निधी 
वितरणानंतर अनुचीत जमाती 
अ. pS ee tae at प्रकल्प उर्वरित प्रकल्प । यापूर्वी वितरित | वितरणानंतर शिल्लक 
प्रकल्पाचे नांव व अंमलबजावणी यंत्रणा मंजूरीचे किंमत प्रवर्गारिता वितरित 
क्र मंजूरीचे वर्ष | किंमत (नवीन / निधी राहिलेली प्रकल्प 
जुने प्रकल्प) किंमत करण्यात येत असलेला 
निधी 
| 9 | 2 ३ | ४ | & aa द 
उन्नत शेती - समृद्ध होतकरी मोहिम अंतर्गत 
gE ites २०१७-१८ १५२.७६ १३४.४१ १८.३५ ६.०१ 
यांत्रिकीकरण प्रकल्प 
संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण ) एकूण १५२.७६ १३४.४१ १८.३५ ६.०१ 
२| संरक्षित शोती प्रकल्प २०१७-१८ ५०.०० 48.38 १.६२ १.५८ 
३| कांदाचाळ प्रकल्प २०१७-१८ ५०.०० 48.38 १.६२ १.५८ 
संचालक (मराफऔमं) १००.०० ९६.७६ ३.२४ ३.१६ 
आयुक्त (कृषि) एकूण २५२.७६ २३१.१७ २१.५९ ९.१७ 
बहुवर्षीय वैरण पिकाची लागवड व उत्पादन 
४ २०१६-१७ २.०० १.२१ ०.७९ ०.१९ 
आणि मुरघास तयार करणे 
विदर्भ व मराठवाडा करिता दुग्धविकास 
दु २०१७-१८ ३४०.०० १२.०० २३२८.०० २.३१ 
कार्यक्रम राबविणे 
आयुक्त (पशुसंवर्धन) ३४२.०० १३.२१ ३२८.७९ २.५० 
एकूण ५९४.७६ २४४.३८ ३५०.३८ ११.६७ 


